संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील एकूण १४७ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१९/प्र.क्र. ६४/विज्ा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचावे :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०२०/प्र.क्र. ६४/विशा-८, 
दि.२३/०६/२०२०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ आ.पु.क., 
दि.३१/०८/२०२०. 
३) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंस/का-३/३१/प्र.क्र.२/मुदतवाढ/२०२०/५०१ दि.१०/०९/२०२०. 


प्रस्तावना: 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयातील एकूण १४७ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत संदर्भ क्रमांक 


१ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि.३१/०८/२०२० रोजी संपली आहे. वित्त 


विभाग, शासन निर्णय, दि.३१/०८/२०२० अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 


तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात 


करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२० ते 


दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील १४७ 


अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१९/प्र.क्र. ६४/विशा-८ 


शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 


कार्यालयातील “प्रपत्र-अ” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण १४७ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२० ते 


दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 


(१०६) नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना-०१ वेतन ” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग 


करण्यात यावा. सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3: हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२० 


अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्रमांक २०२००९२४१४५३५२९२२९ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Deepak Vasant ५५५५५५५ त 


2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b970520962ebf72d86546 


Sawant —_ 
(दि.व.सावंत) 
सोबत : प्रपत्र -अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती, विशा-८ 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१९/प्र.क्र. ६४/विशा-८ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.६४/विशा-८, 


दिनांक : २४ सप्टेंबर,२०२० 
सोबतचे “प्रपत्र-अ” 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 


अस्थायी पदांचा तपशिल 
अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन मेट्रीक्समधील पद 
वतनस्तर संख्या 
a 2 3 8 
गट-अ 
वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (उद्योग) एस - २३ : ६७७००-२०८७०० lb oe .| 
वैद्यकीय अधिकारी एस - २३ : ६७७००-२०८७०० शि 
उपनियंत्रक एस - २३ : ६७७००-२०८७०० ३ 
गट-ब 
४. | कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (चालन व | एस -१५ : ४१८००-१३२३०० i | 
भांडार) 
५. | लेखा अधिकारी एस - १६ : ४४९००-१४२४०० शि 
६. | वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंक एस -१५ : ४१८००-१३२३०० २ 
७. । प्रशासिक अधिकारी एस - 94 : ४१८००-१३२३०० शिक 
गट-क 
लघुलेखक उच्चश्रेणी एस - १०: ४१८००-१३२३०० | १ 
९. । तंत्र सहाय्यक श्रेणी-१ एस - १४ : ३८६००-१२२८०० 2 
| 90. | प्रमुख आरेखक एस = 94 :89Z00-932300 | 9 
Lae | १. । अधिक्षक एस - १४ : ३८६००-१२२८०० ४ 
१२. | सहाय्यक उपनियंत्रक एस - १३ : ३५४००-११२४०० १७ 
१३. । उपनियंत्रण अधिकारी एस ९२३००-२९२०० : १० - षु 
१४. | सहाय्यक एस - ८ : २५५००-८११०० =) 
१५. | वरिष्ठ लिपीक एस - ८ : २५५००-८११०० हि शो 
१६. | भांडार अधिक्षक एस -८ : २५५००-८११०० २ 
१७. | बिनतारी यंत्रचालक एस - ८ : २५५००-८११०० ४ 
१८. | जोडारी यांत्रिक एस - ८ : २५५००-८११०० fe 
१९. | रेडियो बिनतारी daa एस - ८ : २५५००-८११०० iT ae | 
२०. | चालक यंत्र चाळक एस - ७ : २१७००-६९१०० ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१९/प्र.क्र. ६४/विशा-८ 


२१. | विजतंत्री कनिष्ठ श्रेणी एस - ७ : २१७००-६९१०० २ 
२२. | सहाय्यक जोडारी यांत्रिक एस - ७ : २१७००-६९१०० |... | 
२३. | दुरध्वनी चालक एस - ७ : २१७००-६९१०० | 
२४. | दुरध्वनी चालक एस-६:१९९००-६३२०० | १_| 
२५. | लिपीक- टंकलेखक एस -६ : १९९००-६३२०० ४ 
२६. | भांडारपाल एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
२७. । चालक एस - ६ : १९९००-६३२०० ८ 
गट-ड 
२८. । डाकवाहक एस - ५: १८०००-५९९०० ३ 
२९. । मदतनीस एस -३ : १६६००-५२४०० २ 
३०. | फटीकपार्टीमन एस -३ : १६६००-५२४०० i ae] 
३१. | Pras एस -१ : १५०००-४७६०० ८ 
३२. | संदेशवाहक एस -१ : १५०००-४७६०० ५ 
३३. | शिपाई नि-संदेशावाहक एस -१ : १५०००-४७६०० २ 
३४. | WHS एस -१ : १५०००-४७६०० ४ 
३५. ।माळी एस -१ : १५०००-४७६०० २ 
३६. । पहारेकरी / चौकीदार एस -१ : १५०००-४७६०० ७ 
३७. | अंशकालीन निदेशक (३7 7 - | षु 
३८. | अशाकालीन सफाईंगार 1-1 ३४ 
एकूण अस्थायी पदे | १४७ | 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


